धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा 
निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी 
पारदर्शक पध्दतीने उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या 
ऑनलाईन प्रणालीसाठी (Software) Cloud 
hosting च्या रु.१६,४४,४९०/- इतक्या 
रक्कमेच्या प्रस्तावास कार्योत्तर प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०२४/प्र. क्र.४४/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक: समिती २२२४/प्र.क्र.०५/का.१५, 
दिनांक ०९/०२/२०२४. 
२) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक २९/०२/२०२४ रोजी 
आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त. (क्र. प्रस्ताव-२२२४/प्र.क्र.०५/का.१५) 
३) विभागाच्या दिनांक १३/०३/२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. (क्र. प्रस्ताव-२२२४/प्र.क्र.०५/का.१५) 
प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्र. १ अन्वये धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बळ घटकांतील 


रुग्णांसाठी पारदर्डशाक पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्याकरिता ऑनलाईन प्रणाळी विकसित 
करण्यासाठी रु.४,३८,८९,३३७/- इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर ऑनलाईन प्रणाळी विकसित करण्याकरिता लागणारी Hosting ची सुविधा 
महा-आयटी यांच्याकडून घेण्याबाबत संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ येथील बैठकीत निर्णय घेण्यात 
आला. त्याचप्रमाणे सदर ऑनलाईन प्रणालीसाठी (Software) Cloud hosting साठी 
रु.१६,४४,४९०/-(७51सह) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद विभागाच्या 
प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १३/०३/२०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 
बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुषंगाने धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व 
दुर्बळ घटकांतील रुग्णांसाठी पारदर्शक पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी तयार करण्यात 
येणाऱ्या ऑनलाईन प्रणालीसाठीची (Software) Cloud hosting सुविधा महा-आयटी कडून 
उपलब्ध करुन देण्यात आली/येत आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावास GAA प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बळ घटकांतील रुग्णांसाठी 
पारदर्शक पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन प्रणालीसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र. क्र.४४/का. ७ 


महा-आयटी यांचेकडून दिनांक ०५/०३/२०२४ ते ०४/०३/२०२५ या कालावधीकरिता 

(Software) Cloud hosting सेवा खरेदी करण्यात आली असून, रु.१६,४४,४९०/- (अक्षरी रुपये 

सोळा लक्ष चव्वेचाळीस हजार चारशे नव्वद फक्त) (GST सह) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या 

प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. महा-आयटी कॉर्पोरेशन लि. मुंबई यासोबत क्लाऊड सेवा खरेदीस पुढील अटी व शर्ती 

यांच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 

१) संचालक, महा-आयटी कॉर्पोरेशन लि. मुंबई यांच्यासोबत दिनांक ०५/०३/२०२४ ते ०४/०३/ 

२०२५ या एक वर्षाच्या कालावधीकरीता दरकरार करण्यात येत आहे. 

२) एक वर्षानंतर त्यांना मुदतवाढ दयावी किंवा कसे याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार या 

विभागास राहील. 

३) क्लाऊड चे दर प्रत्यक्ष वापरानुसार आकारण्यात यावेत. 

४) क्लाऊड सेवाबाबत सर्व सेवा पुरविणे पुरवठादारावर बंधनकारक असून सेवा कोणत्याही 

सबबीखाली पुरविण्यात न आल्यास, दरकरार संपुष्टात आणण्यात येईल. 

५) पुरवठादाराकडून उपरोक्त नुसार सेवा उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे, याची नोंद घेण्यात यावी. 

६) राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाकडून यासंदर्भात त्रैमासिक आढावा घेण्यात यावा. 

३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) 

विधि व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ 

५११६) या लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या झासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 

विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 

१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 

आलेल्या अधिकारानुसार त्याचप्रमाणे नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 

क्र.२९२/का.१४४३,दि. ०३/०६/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७१/व्यय-५, 

दि. १४/०६/२०२४ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. US निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥॥/8901॥9.90५९.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२३१२३५१७४५१२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 
2: 


5.4.20=8a9b5d43113d7 1fSbfc96922b7f43ac6c2848591ed3e1f34019d8b 
ra 


33a3cdb267, postalCode=400032, st=Maharashti 


serialNumber=17189CF8C13CB2294570F54627B6E879FDC09820CCBF338 
0ED23DA0258EA27C8, cn=GIRISH RAMLING SAGANE, 


Date: 2024.08.23 12:50:33 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. व्यवस्थापकीय संचालक, महा-आयटी कॉर्पोरेडहान लि. अजीया हाऊस, ३ रा मजला, 
के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई. 
२. व्यवस्थापक, NCSI, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र. क्र.४४/का. ७ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

४. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला SUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला SUT हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 


oe ७७  -€॥ 


११. कार्यासन अधिकारी, कार्या.१३, १५, १७, २०, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१२. निवड नस्ती/का. ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


